फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
राज्यात नवीन संस्था सुरू करणे, विद्यमान संस्थेत 
नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास शासन 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.४८/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ जुले, २०२४. 


वाचा : 9) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता/२०२४/११३, 
दि.०१.०३.२०२४. 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता/२०२४/२७६, 
दि.१०.०५.२०२४. 


प्रस्तावना : फार्मसी Hires ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यात नवीन संस्था सुरू करणे, विद्यमान संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरू 
करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास, कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर शासन मान्यता देण्याबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन 
पत्रांन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, सोबतच्या 
Annexure - A 8 मध्ये नमूद संस्थांना, फार्मसी GIR ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्याकडून 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता देण्यात येणाऱ्या मान्यतेच्या Extension of Approval (EoA) 
अधिन राहून, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून नवीन संस्था सुरू करणे, विद्यमान संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास, 
प्रचलित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विनाअनुदानित तत्वावर शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. अर्ज/ प्रस्ताव सहपत्र 

09 । राज्यात ३ नवीन औषधनिर्माणशास्त्र संस्था सुरु करण्यास मान्यता देण्यात | Annexure - A 
येत आहे. 
०२ | राज्यातील १ विद्यमान संस्थेस नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास व १ | Annexure -B 
विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेमध्ये सध्या सुरू असलेल्या 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.४८/तांशि-४ 

२. तसेच, उपरोक्त Annexure - Ad B नुसार मान्यता दिलेल्या संस्थांमधील प्रथम वर्षाचे 
प्रवेश, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून करण्यास प्रचलित अटी व शतींच्या अधीन राहून शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटी व at: 
१) सदर मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) सदर संस्थांना शासनाची मान्यता शौक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून दिली असली तरी, त्यांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून प्रथम वर्षाचे प्रवेश करणे आवश्‍यक राहील. तत्पूर्वी, संबंधित 
संस्थांकडे शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिताची फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली 
यांची मान्यता Extension of Approval (EoA) असणे बंधनकारक राहील. 


3) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या तसेच 
दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 


४) सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशक्षमता सोबतच्या Annexure - AT 8 मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे राहील. 

५) शासनाने विहित केलेल्या तसेच फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस, संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यासोबत 
करारनामा करावा लागेल. तसेच, आवश्‍यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता 
संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 

६) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


७) सदर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


८) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण sone जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास, त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन fear 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


९) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर व इतर तांत्रिक कर्मचारी, 
फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या निकषाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना 
नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. वेतन व भत्ते इ. बाबत शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांकडून तसेच, संस्थेविरुध्द विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 


१०) संस्थेने आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडियाच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.४८/तांशि-४ 


आहे. तसेच, फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडियाच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


१) रँगिंग संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शार्ती संस्थेवर बंधनकारक 
राहतील. 


३. ज्या संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फी अदा केलेली नाही, त्या संस्थेकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल 
करावी व पुढील आव्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०५१४१११६९६०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER AND 
S H A H AJ A H A N TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5c23a43a4905f46cdde0ef54f39 


A4Acaflc620a5bc64e, postalCode=400032, 
ber=BF4EB2A0C007D6CA5A25B0E564499ESFF904468 
E1A96902315E3E67299424039, SHAHAJAHAN SHAKUR 


Date: 2024.07.05 14:22:35 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४) सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) 

) 
) 


कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


PCI-6142 |SDSKGVP Saikrupa Institite of 
Pharmacy, A/P Ghargaon, 
Tal.Shrigonda, Dist. Ahmednagar 
- 413 728 


PCI-8417 |SNBP College of Pharmacy 
Chikhali, Dist.-Pune 


PCI-8473 |Srujan Foundatins G.D Burkule 
Institute of Research and 
Education in Pharmaceutical 
Sciences, Nashik - 422 009 


Annexure A 
Higher and Technical Education Dept. G.R.No.Manyata-2024/C.R.48/TE-4, Dated- 05 July, 2024. 
List of New Institute, Approved by PCI for A.Y. 2023-24 


Un-Aided PHARMACY UNDER GRADUATE 


DIPLOMA 


Un-Aided PHARMACY UNDER GRADUATE 


DIPLOMA 


Un-Aided PHARMACY UNDER GRADUATE 


DIPLOMA 


G:\GR Uploading dated 05.07.2024\Annexure A B of 2023-24 new and increase intake institutes 29.2.2024 


COURSE 
NAME 


Bachelor of 
Pharmacy 


Diploma in 
pharmacy 


Bachelor of 
Pharmacy 


Diploma in 
pharmacy 


Bachelor of 
Pharmacy 


Diploma in 
pharmacy 


INTAKE A.Y. 
2022-23 


Pharmacy Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 
Pharmacy Maharashtra State Board of 
Technical Education 


Pharmacy Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 
Pharmacy Maharashtra State Board of 
Technical Education 
Mumbai 
Pharmacy Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 
Pharmacy Maharashtra State Board of 
Technical Education 


APPROVED 
BY PCI 
A.Y.2023-24 


Page 1 of 1 


Annexure B 
Higher and Technical Education Dept. G.R.No.Manyata-2024/C.R.48/TE-4, Dated- 05 July, 2024. 
List of New Course, Increase in intake in existing Unaided Pharmacy institute, Approved by PCI for A.Y. 2023-24 


INSTITUTE NAME 
COURSE INTAKE A.Y. | APPROVED 
NAME 2022-23 BY PCI 
A.Y.2023-24 


PCI-1292 |Nimgaon Gramin Shikshan Prasarak | Un-Aided PHARMACY UNDER GRADUATE _ | Bachelor of Pharmacy Dr.Babasaheb Ambedkar 
Mandals Institute of Pharmacy D Pharmacy Technological University, 


Pharmacy, Malegaon Camp - 423 Lonere 
105 


PCI-531 |Divine College of Pharmacy, Un-Aided PHARMACY 
Nampur Road, Satana, Tal. Baglan, Pharmacy University, Pune 
Dist.Nashik - 423301 POST GRADUATE Master of {Pharmaceutical Savitribai Phule Pune 

| Pharmacy | Quality University, Pune 
Assurance 


G:\GR Uploading dated 05.07.2024\Annexure A B of 2023-24 new and increase intake institutes 29.2.2024 Page 1 of 1 


